अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातून 
नायब तहसिलदार संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त 
पदावर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील पदांवर 
तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत 

(नागपूर विभाग). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र. २३३/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग, नागपुर यांचे पत्र क्र. मशा६(३)/आस्था-१/सीआर- 
२२/२०२३/ कावि१०४२/२०२३ दि.२४.११.२०२३ व दि.१५.१२.२०२३ 


शासन आदेठा:- 


नागपूर विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद 
कर्मचाऱ्यांना नायब तहसिलदार (राजपत्रीत, गट -ब) या संवर्गात सन २०२३-२४ या निवडसूची वर्षात 
सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार खालीलप्रमाणे नियमित पदोन्नती कोट्यातील खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
तसेच, त्यांची नायब तहसिलदार संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.७ येथे 
नमूद पदावर परिच्छेद क्र.३ येथील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


अ) नियमित पदोन्नती:- 
१) अव्वल कारकून (२०): - 
अ. | दि.१.१.२ | दि.१.१.२ | कर्मचाऱ्याचे जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. ०२३ ०२० नांव प्रवर्ग ठिकाण 
नुसार नुसार 
Wm. | WH. 
| 9 | २ ३ 8 पु द 9 
7 १७ ४९ श्री. व्ही जी. भ.ज.क । सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (नियमित), 
पंडीले पात्र तहसिल कार्यालय मूल, 
जि.चंद्रपुर 
२ ७७ २०२ श्री. महंमद | खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (नियमित), 
शाहिद शोख पात्र तहसिल कार्यालय कुरखेडा, 
जि.गडचिरोली 
3 ७८ २०३ | a. जे. डी. | इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिदलार 
नारदेलवार पात्र (निवडणूक), तहसिल 
कार्यालय चार्मोशी, 
जि.गडचिरोली 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र. २३३/ई-९ 


अ. | दि.१.१.२ | दि.१.१.२ | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. | 023 ०२० नांव प्रवर्ग ठिकाण 
नुसार नुसार 
ज्ये.क्र. | Tw, 
४ ७९ २०६ श्री. एम. पी. | वि.मा.प्र. | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (नियमित), 
APIA पात्र तहसिल कार्यालय भद्रावती, 
जि.चंद्रपूर  (श्री.भांदकरकर 
यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 
पदी) 
५ | ५३ १४६ श्री. एस Hl अ.ज. | दि.२५.०५.२००४ । नायब तहसिलदार 
मसराम स्थीत (निवडणूक), तहसिल 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | कार्यालय वरोरा, जि.चंद्रपुर 
पात्र 
६ ८० २०७ श्री. पी. बी. | वि.मा.प्र. | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार 
धकाते पात्र (निवडणूक), तहसिल 
कार्यालय ब्रम्हपूरी, जि.चंद्रपूर 
७ ७3३ १८८ श्री. सी. के. वेटे | अ.ज. । दि.२५.०५.२००४ | नायब तहसिलदार 
स्थीत (निवडणूक), तहसिल 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | कार्यालय बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर 
पात्र 
i ९२ २३१ «| a. आर. एस. | अ.ज. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (नियमित), 
उईके पात्र तहसिल कार्यालय पोंभुर्णा, 
जि.चंद्रपूर 
९ ९५ २३५ श्री. अजय | इ.मा.व । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार, अपर 
ज.मल्लेलवार पात्र तहसिल कार्यालय कोठारी, 
जि. चंद्रपुर 
१० ९७ २३८  । श्रीमती. स्मिता | अ. जाती | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (नियमित), 
म.भैसारे पात्र तहसिल कार्यालय नागभिड, 
जि.चंद्रपूर 
११ ८३ २११ श्री. एस. बी. | भ.ज.ब | दि.२५.०५.२००४ | नायब तहसिलदार 
पडगेलवार स्थीत (निवडणूक), तहसिल 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | कार्यालय राजूरा, जि.चंद्रपूर 
पात्र 
qa) ८८ २२३ श्रीमती. अपेक्षा| खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (नियमित), 
Yq पात्र तहसिल कार्यालय नागपूर 
शहर, जि. नागपूर 
१३ ९२ २३२ श्रीमती. एस. | अ.ज. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (नियमित), 
एम. मरस्कोल्हे पात्र तहसिल कार्यालय पोंभुर्णा, 
(सौ.आत्राम) 


जि.चंद्रपूर 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र. २३३/ई-९ 


अ. | दि.१.१.२ | दि.१.१.२ | कर्मचाऱ्याचे जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. | ०२३ ०२० नांव प्रवर्ग ठिकाण 
नुसार नुसार 
Wm. | WH. 
१४ ८१ २०९ श्रीमती. एम. | इ.मा.व । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार 
एन. राखुंडे पात्र (निवडणूक), जिल्हाधिकारी 
कार्यालय चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर 
१५ ८५ २२० श्री. ए. एस. | अ.ज. | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (नियमित), 
चांदेकर पात्र तहसिल कार्यालय गोडपिंपरी, 
जि.चंद्रपूर 
१६ ८६ २२१ श्री. एस. व्ही. भ.ज.ब | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार 
नागापूरे पात्र (निवडणूक), तहसिल 
कार्यालय गोडपिंपरी, 
जि.चंद्रपूर 
१७ ९० २२८ श्री. एस. जी. | अ. जाती सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार 
वाहाणे पात्र (निवडणूक), तहसिल 
कार्यालय जिवती, जि.चंद्रपूर 
१८ ९६ २३६ श्रीम. रेवती मु. खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (महसूल), 
कारखानीस पात्र विभागीय आयुक्त कार्यालय 
नागपूर, जि.नागपूर 
१९ ८४ २१९ Jat. एच. बी. अ.जा. | दि.२५.०५.२००४ | नायब तहसिलदार 
तेलंग स्थीत (निवडणूक), तहसिल 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | कार्यालय सिंदेवाही, 
पात्र जि.चंद्रपूर 
२० ८९ २२४ श्री. पी. पी. खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (नियमित), 
गावंडे पात्र तहसिल कार्यालय सिंदेवाही, 
जि.चंद्रपूर 
2) मंडळ अधिकारी (११) :- 
अ.क्र | दि.१.१.२० | दि.१.१.२० । कर्मचाऱ्याचे । जात । पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
२३ नुसार | २० नुसार । नांव प्रवर्ग 
ज्ये.क्र. | WH. 
| 9 2 3 | ८४ ५ & PW 
वि ४ ९ श्री. ए. एम. | अ. सेवाज्येष्ठतेनु | नायब तहसिलदार (नियमित), 
लांजेवार जाती सार पात्र तहसिल कार्यालय देवरी, 
जि.गोंदिया 
२ | ४७ ९९ श्रीमती. वर्षा ए. | इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनीु | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
पडोळे (शोंडे) सार पात्र तहसिल कार्यालय पारशिवनी 
जि.नागपूर 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र. २३३/ई-९ 


अ.क्र | दि.१.१.२० | दि.१.१.२० | कर्मचाऱ्याचे । जात | पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
२३ नुसार | २० नुसार | नांव प्रवर्ग 
Wm. | WH. 
3 २० ४४ श्री. एस. व्ही. | भ.ज.ब | दि.२५.०५.२० | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सपे ०४ स्थीत | तहसिल कार्यालय नरखेड, जि. 
सेवाज्येष्ठतेनु । नागपुर 
सार पात्र 
8 3¢ ८० श्री. एन. जे. | भ.ज.ब | दि.२५.०५.२० | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
वाते ०४ स्थीत | तहसिळ कार्यालय कोरची, 
सेवाज्येष्ठतेनु । जि.गडचिरोली 
सार पात्र 
4 ४९ १०१ श्री. बी. एन. | अ. सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
वरखडे जमाती | सार पात्र तहसिल कार्यालय कारंजा, 
जि.वर्धा 
& । ५० १०२ श्री. एस. आय. | खुला । सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
पवार सार पात्र तहसिळ कार्यालय देवळी, 
जि.वर्धा 
७ GQ १०४ श्री. डी. के. | इ.मा.व । सेवाज्येष्ठतेनीु | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
बारसे सार पात्र तहसिळ कार्यालय आष्टी, 
जि.वर्धा 
८ GQ ११४ श्री. राजेश बी. | अ. सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
शोगांवकर जाती सार पात्र तहंजिलं॑ कार्यालय सावनेर, 
जि.नागपूर 
९ । ६० ११६ श्रीमती. लता | अ सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सी. गोंडाणे जाती सार पात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय 
नागपूर, जि.नागपूर 
qo | ६१ ११७ श्री. दिलीप बी. | इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनीु | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
खुळगे सार पात्र तहसिळ कार्यालय नागपुर 
शहर, जि.नागपूर. 
११ । ६२ वेष श्रीमती. सुनिता | इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनीु | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
एस. चल्लावार सार पात्र aehts कांग्रोलां. आतलं 


जि.नागपूर. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र. २३३/ई-९ 


(ब) सरळसेवा कोट्यातील Red पदांवर तदर्थ पदोन्नती:- 


१) अव्वल कारकून (१९):- 
अ.क्र | दि.१.१.२ | दि.१.१.२ aT जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
०२३ ०२० नांव प्रवर्ग 
नुसार नुसार 
ज्ये.क्र. | WH. 
a | २ ३ 8 4 द 9 
q ६२ १७० श्री. एस. व्ही. | भ.ज.ब | दि.२५.०५.२०० | नायब तहसिलदार (नियमित), 
खांडरे ४ स्थीत | तहसिल कार्यालय भद्रावती, 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | जि.चंद्रपूर 
पात्र 
२ ९४ 233 श्री. व्ही. AR.  भ.ज.ब | दि.२५.०५.२०० | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
जिडगलवार ४ स्थीत | तहसिल कार्यालय पोंभूर्णा, 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | जि.चंद्रपूर 
पात्र 
3 =| ९१ 230 श्री. सुर्यकांत | अ. जाती| दि.२५.०५.२०० | नायब तहसिलदार (संगायो), 
म. पाटील ४ स्थीत | तहसिल कार्यालय चिमूर, 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | जि.चंद्रपूर 
पात्र 
8 १०२ २४३ श्रीम आर. | भ.ज.ब | सेवाज्येष्ठतेनुसा | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
आर. दिघोरे रपात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा, 
जि.भंडारा 
षु १०३ २४४ श्री. के. व्ही. | भ.ज.ब | सेवाज्येष्ठतेनुसा | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
राऊत र पात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय 
गडचिरोली, जि.गडचिरोली 
द 9 १८ श्री. भ.ज.क | दि.२५.०५.२०० | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
पी.एम.झाडे ४ स्थीत | तहसिळ कार्यालय कुही, 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | जि.नागपूर 
पात्र 
(9 | Qo २४६ श्री. ए.पी. भ.ज.ब | सेवाज्येष्ठतेनुसा । नायब तहसिलदार (नियमित), 
मोहनकर र पात्र. तहसिळ कार्यालय तिरोडा, 
जि.गोंदिया 
८ ८ १९ श्री. व्ही.जी. | अ. दि.२५.०५.२०० | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
पेंदाम जमाती | ४ स्थीत | तहसिळ कार्यालय अर्जुनी 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | मोरगाव, जि. गोंदिया 
पात्र 
९ (९ २० श्री. पी. एम.| अ दि.२५.०५.२०० | नायब तहसिलदार (नियमित), 
नामुर्ते जमाती | ४ स्थीत | तहसिळ कार्यालय देवरी, 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | जि.गोंदिया 
पात्र 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र. २३३/ई-९ 


अ.क्र  दि.१.१.२ | दि.१.१.२ | कर्मचाऱ्याचे oa पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
०२३ ०२० नांव प्रवर्ग 
नुसार नुसार 
ज्ये.क्र. | ज्ये.क्र. 
१० | ५९ १६३ श्रीमती. एस. | अ. दि.२५.०५.२०० | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
के. पुरामकर | जमाती | ४ स्थीत | तहसिळ कार्यालय पवनी, 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | जि.भंडारा 
पात्र 
११ | १२ २६ श्रीमती. अ दि.२५.०५.२०० | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
रंजना मडावी जमाती | ४ स्थीत | तहसिल कार्यालय हिंगणा, 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | जि.नागपूर 
पात्र 
१२ शि १० २५६ श्री. जगदिश | अ. जाती सेवाज्येष्ठतेनुसा | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
जांभुळकर र पात्र तहसिल कार्यालय उमरेड, 
जि.नागपूर 
१३ | 999 २५७ श्रीमती. दिपा | अ. जाती सेवाज्येष्ठतेनुसा | नायब तहसिलदार (निवडणुक), 
शि. अंबादे र पात्र तहसिल कार्यालय कामठी, 
जि.नागपूर 
१४ | 94 २६० श्री. ए. व्हि. | वि.मा.प्र. सेवाज्येष्ठतेनुसा | नायब तहसिलदार (नियमित), 
बारापात्रे CUA तहसिळ कार्यालय धानोरा, 
जि.गडचिरोली 
१५ | ११५ २६१ श्री. डी. के. | वि.मा.प्र, सेवाज्येष्ठतेनुसा | नायब तहसिलदार (नियमित), 
धकाते रपात्र तहसिल कार्यालय लाखांदूर, 
जि.भंडारा 
१६ । ११६ २६२ श्री. सी. एस. | इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनुसा | नायब तहसिलदार (नियमित), 
प्रधान रपात्र तहसिल कार्यालय गडचिरोली, 
जि.गडचिरोली 
१७ ।११७ २६३ श्रीमती. जे. | इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनुसा | नायब तहसिलदार (संगायो), 
वाय. गोंदोळे रपात्र तहसिळ कार्यालय कोरची, 
जि.गडचिरोली 
१८ ।१४ ३८ श्रीमती. के. | भ.ज.ड | दि.२५.०५.२०० | नायब तहसिलदार (नियमित), 
डी. हेमके 8 स्थीत | तहसिळ कार्यालय वडसा 
सेवाज्येष्ठतेनुसार | देसाईगंज, जि.गडचिरोली 
पात्र 
१९ | ११८ २६४ श्रीमती. इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनुसा | नायब तहसिलदार (संगायो), 
आर.वाय.मने र पात्र 


तहसिल कार्यालय मुलचेरा, 
जि.गडचिरोली 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र. २३३/ई-९ 


२) मंडळ अधिकारी (५):- 
अ.क्र | दि.१.१.२० | दि.१.१.२० | कर्मचाऱ्याचे जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
२३ नुसार | २० नुसार | नांव प्रवर्ग 
ज्येष्ठता | ज्येष्ठता 
क्रमांक क्रमांक 
| १_| २ ३ 1 ४ ५ & a ee 
7 &3 ११९ श्री. आर. ए. | इ.मा.व | Mares | | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
देठे सार पात्र. अधिकारी कार्यालय नागपूर, 
जि.नागपूर 
२ | ६६ १२५ श्री. एम. के. | खुला | सेवाज्येष्ठतेनु नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
मिश्रा सार पात्र. । तहसिल कार्यालय एटापल्ली, 
जि.गडचिरोली 
3 | ६७ १२६ श्री. टी. आर. | इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनु नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
गिऱ्हेपुंजे सार पात्र तहसिल कार्यालय सालेकसा, 
जि.गोंदिया 
४ | ६८ १२७ श्री. जे. एच. | इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनु नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सोनवाने सार पात्र तहसिल कार्यालय गोरेगांव, 
जि.गोंदिया 
५ | 28 ५७ श्री. एस. एस. | अ. सेवाज्येष्ठतेनु | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
साउसाकडे जमाती ।सार पात्र तहसिल कार्यालय भामरागड, 
जि.गडचिरोली 


३. सदर नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यात तदर्थ पदोन्नती 


खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


9) 


= 


AN 
~~ 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७च्या 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ब कार्यासनाच्या 
दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच, दिनाक ७ मे,२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती 
देण्यात येत आहे. 

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि/१६-अ यांनी 
दि. २०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 
निवडसूचींतील ज्या अधिका-यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु असेल, त्यांच्याबाबत 
सा.प्र.वि. शासन निर्णय, दि.१५.१२.२०१७ व दि. ३०.८.२०१८ नुसार विभागीय आयुक्त, 
नागपुर यांनी कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र. २३३/ई-९ 


५) निवडसूचीतील सर्व अधिका-यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९ 
च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या 
अधिन सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

६) सदर निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात या विभागाच्या दिनांक १२/०९/२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विभागाने दक्षता घ्यावी. 

७ सरळसेवा कोट्यात रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने 
किंवा म.लो.आ. कडून उमेदवार उपलब्ध होतील, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील. 
दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या 
अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर 
पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. 

८) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या नियमित पदोन्नती 
कोटयामध्ये पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करुन नियमित निवडसूचीस सामान्य 
प्रशासन विभागाची व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची दक्षता विभागीय 
आयुक्त, नागपूर यांनी घ्यावी. 

९) तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास 
याची संपुर्ण जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, नागपुर विभाग, नागपुर या कार्यालयाची राहील. 

४. उपरोक्त offer पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी आदेशाच्या 
दिनांकापासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच कार्यमुक्तीचे आदेशा असून, 
संबंधित कार्यालयांनी नव्याने कार्यमुक्ती आदेशा निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे इतर 
कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता उक्त अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजु व्हावे. 

५. संबंधित अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबतचा 
अहवाल विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग यांनी तात्काळ शासनास सादर करावा. 

६. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयत्तेर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित 
केलेल्या उक्त तरतुदीनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापुर्वी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. सदर आदेशान्वये दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या 
अधिकाऱ्याविरुध्द विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग यांनी तात्काळ शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करावी 
तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 

७. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने सदर 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर 
अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 

८. उपरोक्त आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत असल्याने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी परिविक्षाधीन तहसीलदार वा अन्य अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग यांच्या 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र. २३३/ई-९ 


स्तरावरुन तात्पुरते व्यवस्थेने पदस्थापना दिलेली असल्यास sean अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्‍त 

नागपूर विभाग यांनी अन्य रिक्‍त पदावर पदस्थापना द्यावी. 

९. सदरची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५(सेवा २/का.१२, 

दि.११.०१.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने देण्यात येत आहे. 

१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२९११३००६१४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ee 

SANJAY RAGHUNATH cg 8 ESS concn 


20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9caSdfb2ccb25eda92d749629970f349fc6 
0260, postalCod 2, jh 


BA N KA R ialNumber=C5917ES6BODAS 1 6AB259D846D5 16CB0S84DCESE9A2E73COA3 
SFA47BAB64E88AA, cn=SANJAY RAGHUNATH BANKAR 


Date: 2024.01.29 11:29:37 +05'30' 


(संजय र. बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग, नागपुर. 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. जिल्हाधिकारी, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली. 

७. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली. 
९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, नागपुर विभाग, नागपुर यांच्यामार्फत). 
१०.निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


